RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई -४०००३२ 


दिनांक २७ एप्रिल २०२२ 


" 


1 


केली असून , 


२० 


२०१७ 


, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १ ९ ६६ 

शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११८ / २२६१ / प्र.क्र .३३० ( ब ) /२०१८/ई.पी.मंजुरी/नवि-०९.-ज्याअर्थी , त्र्यंबक नगरपरिषद , त्र्यंबक , जिल्हा 
नाशिक ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिले आहे ) या नियोजन प्राधिकरणाने त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या मूळ हद्द ( दुसरी सुधारित ) व 
वाढीव हद्दीसाठी प्रारूप विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे . ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध करुन त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग -१ मध्ये दिनांक १५ ते २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकतदारांना सुनावणी देऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२८ ( २ ) अन्वये नियुक्त केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ०३ एप्रिल २०१७ रोजी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध 
असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग -१ मध्ये दिनांक १४ ते सप्टेंबर रोजी 

पृष्ठ ४ 

ते 
१२ वर प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप - कलम १ मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना मराठी 
पत्र क्रमांक त्रिनप / १२०२ / २०१७ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ अन्वये शासनास मंजुरीस्तव सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर आणि 
संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर , शासनाने उक्त विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११८ / 
२२६१ / प्र.क्र . ३३० ( अ ) / २०१८ / नवि - ९ , दिनांक २७ मे २०१ ९ अन्वये त्यासोबतच्या परिशिष्ट - ' अ ' मधील बदलांसह भागशः मंजूर केली आहे आणि 
उर्वरित सारभूत स्वरूपाच्या वगळलेल्या फेरबदलांबाबत सूचना क्रमांक टीपीएस १११८ / २२६१ / प्र.क्र . ३३० ( ब ) / २०१८ / नवि - ९ , 

, दिनांक मे 

२०१ ९ 
अन्वये त्यासोबतच्या परिशिष्ट ' ब ' मध्ये नमूद ई . पी . ०१ ते ई . पी . ३३ वर जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे . ( यापुढे 

उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे . ) विहित मुदतीत जनतेकडून प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर 
करणेसाठी सहसंचालक , नगर रचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांची अधिकारी म्हणून ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिले आहे . ) उक्त 
सूचनेद्वारे नियुक्ती केली आहे . ( यापुढे “ उक्त वगळलेले क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे . ) ; 


, 


२७ 


“ 


" 


भाग १ ( नावि ) ४१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


> 


, 


> 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त अधिकारी यांनी उक्त वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारूप विकास 
योजनेच्या अनुषंगाने विहित मुदतीत प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन त्यावरील त्यांचा अहवाल पत्र ४६४ , दिनांक २३ जून २०२० अन्वये 
शासनास सादर केला असून त्यावर संचालक , नगर रचना यांनी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल सादर केला आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील सुधारित तरतुदीनुसार , उक्त वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजनेच्या 
अनुषंगाने उक्त अधिकारी यांनी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या दिनांकापासून कमाल एक वर्षाच्या 
कालावधीत उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना शासनाने मंजूर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० ( सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ ९ ) द्वारे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ - क मधील सुधारित तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे दोन , तीन , चार व पाच मधील तरतुदींप्रमाणे , कोणत्याही 
विकास योजना , प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना , देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या 
किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , भारत सरकारने किंवा , यथास्थिती , राज्य शासनाने केलेल्या 
कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली 
नसेल तर , असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्यात शासनाने दिनांक २३ मार्च २०२० पासून ते २७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कोविड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी उक्त अधिनियमाचे कलम १४८ ( क ) नुसार वगळणे आवश्यक आहे ; 

आता त्याअर्थी , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार तसेच इतर अनुषंगिक शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करित आहे ; 
( अ ) त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या उक्त वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजनेस , सोबतच्या परिशिष्ट - अ मधील बदलांसह मंजुरी देण्यात येत 

आहे . 
( ब ) सोबतच्या परिशिष्ट - अ प्रमाणे त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना , सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 

राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांनंतर अंमलात येईल . 
( १ ) शासनाने सदर अधिसूचनेनुसार मंजूर केलेली उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , त्र्यंबक 
नगरपरिषद , त्र्यंबक , जिल्हा नाशिक यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या 
तारखेपासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
( २ ) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


" 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai400032 

Date 27th April 2022 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No.TPS - 1118 / 2261 / CR - 330 / 2017 / E.P . Sanction / UD - 09.- Whereas , the Trimbak Municipal Council , 
District Nashik ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) being Planning Authority has 

" 
published Original limit ( second revised ) along with extended area Draft Development Plan of the Trimbak 
Municipal Council ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 26 of the 

" 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the 
said Act " ) and published a Notice to that effect in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division 
Supplement , Part - 1 , dated 15th to 21st September 2016 ; 

and whereas , after giving hearing to the suggestions / objections received within stipulated time in 
respect of the said Development Plan , the Planning Committee set up under Section 28 ( 2 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said Planning Authority on 3rd April 2017 ; 

and whereas , the said Planning Authority has published the said Development Plan under Section 
28 ( 4 ) of the said Act for information of the public and published a Notice to that effect in the Maharashtra 
Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part - 1 , dated 14th to 20th September 2017 on Page 
No. 4 to 12 ; 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


3 


- 


and whereas , in accordance with the provision of sub - section ( 1 ) of Section 30 of the said Act , the 
said Planning Authority has submitted the said Development Plan vide its Marathi letter No. fi.7.9./1202/ 
2017 , dated 14th September 2017 to the Government for sanction ; 

and whereas , in accordance with the provisions of Section 31 ( 1 ) of the said Act , after making necessary 
enquiry and after consulting Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , the Government has 
sanctioned the said Development Plan Partly vide Notification No. TPS - 1118 / 2261 / C.R.330 ( A ) / 2018 / UD - 9 , 
dated 27th May 2019 , with modifications as specified in the Schedule - A appended thereto and published a 
Notice No. TPS - 1118 / 2261 / C.R.330 ( B ) / 2018 / UD - 9 , dated 27th May 2019 in respect of remaining excluded 
modifications of substantial nature , mentioned and specified as E.P. 1 to E.P. 33 in the Schedule - B appended 
thereto , for inviting suggestions / objections from public ( hereinafter referred to as “ the said notice " ) and 
appointed Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as an Officer ( hereinafter referred to as 

the said Officer " ) to hear the suggestions / objections received from Public within stipulated time and 
submit a report to the Government ( hereinafter referred to as " the said Excluded Part " ) ; 

and whereas , as per the provisions of Section 31 ( 1 ) of the said Act , the said Officer , after giving 
hearing to the suggestions / objections received within stipulated time in respect of Draft Development 
Plan of the said Excluded Part , has submitted his report vide his letter No. 464 , dated 23rd June 2020 to the 
Government and Director of Town Planning , has submitted his report vide letter dated 3rd February 2021 ; 

and whereas , in accordance with the amended provisions of Section 31 ( 1 ) of the said Act , the State 
Government is required to sanction the Excluded Part of the said Development Plan within one year from 
the date of receipt of the report submitted by the said Officer under Section 31 of the said Act ; 

and whereas , in accordance with the amended provisions of Section 148 - A of the said Act vide the 
Maharashtra Regional and Town Planning ( Amendment ) Act , 2020 ( Mah . No. XIX of 2020 ) in computing the 
period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II , III , 
IV and V of the said Act , the period of periods during which any action could not be completed under the 
said chapters , due to enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or 
the State Government , as the case may be , to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster 
situation arising in the Country or State shall be excluded ; 

and whereas , the period of lockdown declared due to spread of Covid - 19 virus in the State of 
Maharashtra , by the Government from 23rd March 2020 to 27th November 2021 shall be excluded as per 
Section 148 - A of the said Act ; 

Now therefore , after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune and after 
making necessary enquiries , in exercise of the powers conferred by Section 31 ( 1 ) of the said Act and all 
other powers enabling it in that behalf , the Government passes following Order : 
( a ) The draft Development Plan of the said Excluded Part of Trimbak Municipal Council , District 

Nashik is sanctioned with modifications as specified in the Schedule - A appended hereto . 
( b ) The date one month after the date of publication of this notification in the Official Gazette is fixed 

as the date of coming into force of the said Development Plan of Excluded Part of Trimbak Municipal 

Council , District Nashik , as described in the Schedule - A appended hereto . 
( 1 ) The Plan showing Development Plan of the said Excluded Part of substantial nature , as sanctioned 
by the Government vide this Notification shall be kept open for inspection by the general public , during 
office hours of working days for a period of one month from the date of coming into force of this Development 
Plan , in the office of the Chief Officer , Trimbak Municipal Council , Trimbak , District Nashik . 

( 2 ) This Notification is available on the Government of Maharashtra website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA P. RAHANE , 

Desk Officer , 
Maharashtra Government . 


1 


8 


G 


SCHEDULE " A " ( RETC " 31 " ) 


SUBSTANTIAL MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMENT UNDER SECTION 31 ( 1 ) OF 

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 ( DEVELOPMENT PLAN OF TRIMBAK [ Original limit 2nd Revised 
Add Area ] ) 


[ ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION No. TPS - 1118 / 2261 / CR - 330 ( B ) / 2018 / EP Sanction / UD - 9 , Dated 27th April 2022 ] 


Sr. No. 


Excluded 

Part 


Proposal as per Development Plan published under Section 26 of the 

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Proposals as per Development Plan 

submitted to the Government for sanction 

under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Modification of Substantial 

Nature as 
proposed by Government under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 

Town Planning Act , 1966 


Substantial Modification's 

sanctioned by Government under 

Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


EP - 1 


Site No. 6 " Vegetable Market and Shopping Centre . " 


Sanctioned as proposed 


» 


M - 2.- Site No. 6 " Vegetable Market and Shopping Centre ” is re - designated as “ Public Housing 
and Parking 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


Site No. 6 " Vegetable Market and Shopping Centre " is proposed to be re - designated as “ Public Housing and Parking . 


" 


2 


EP - 2 


C.T.S. No. 828 ( Pt . ) " Public / Semi - Public Zone . " 


M - 3.- Land bearing C.T.S. No. 828 ( Pt . ) is deleted from " Existing Public / Semi - Public Zone " and included in " Residential Zone . " 


Sanctioned as proposed 


» 


Land bearing C.T.S. No. 828 ( Pt . ) is proposed to be deleted from " Public / Semi - Public Zone ” and is proposed to be included in " Residential Zone " as shown on Plan . 


3 


EP - 3 


C.T.S. No. 1294 " Residential Zone . 


Sanctioned as proposed 


M - 5.- Part area of the land bearing C.T.S. No. 1294 is deleted from " Residential Zone " and proposed as New Site No. 58 “ Educational Amenity ' as shown on Plan . 


Part area of the land bearing C.T.S. No. 1294 is proposed to be deleted from " Residential Zone " and is proposed as New Site No. 58 " Educational Amenity " as shown on 
Plan . 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 


EP - 4 


Site No. 13 " Fire Brigade Station and Staff Quarters " . 


Sanctioned as proposed 


M - 7.- Part area of the Site No. 13 “ Fire Brigade Station and Staff Quarters " is deleted and included in " Tourism Zone " as shown on plan . 


Part area of the Site No. 13 " Fire Brigade Station and Staff Quarters " is proposed to be deleted and is proposed to be included in “ Agriculture 
Zone " as shown on plan . 


5 


EP - 5 


S. No. 3 ( Pt . ) “ Agriculture Zone ” . 


Sanctioned as proposed 


» 


M - 8.- Land bearing S. No. 3 ( Pt . ) is deleted from " Agriculture Zone " and included in New Site No. 59 " Chief Officer and Tahasildar Residence " as shown on plan . 


Land bearing S. No. 3 ( Pt . ) is proposed to be deleted from " Agriculture Zone " and is proposed to be shown as New Site No. 59 " Chief Officer and Tahsildar Residence " as 
shown on plan . 


6 


EP - 6 


Site No. 14 , “ Municipal Mall ” . 


Sanctioned as proposed 


M - 9.- Part area of the Site No. 14 " Municipal Mall " is deleted and included in " Tourism Zone " as 
shown on plan . 


Part area of the Site No. 14 " Municipal Mall ” is proposed to be deleted and is proposed to be included in “ Agriculture 
Zone " as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


EP - 7 


Site No. 15 , " Shahi 
Marg Rehabilitation " . 


M - 12.- Part area of the Site No. 15 “ Shahi Marg Rehabilitation " is deleted and land thus released is included in " Tourisum Zone " as 
shown on plan . 


Part area of the Site No. 15 " Shahi Marg Rehabilitation " is proposed to be deleted and is proposed to be included in “ Agriculture Zone ” as shown on plan . 


Refuse to accord 
sanction . Proposal under Section 26 is reinstated . 


8 


EP - 8 


Sanctioned as 


Gat No. 9 ( Pt . ) , " Agriculture Zone ” . 


proposed 


» 


M - 14.- Land bearing Gat No. 9 ( Pt . ) is deleted from " Agriculture Zone " and land thus released is included in " Tourisum Zone " as 
shown on plan . 


Land bearing Gat No. 9 ( Pt . ) is proposed to be deleted from “ Agriculture Zone ” and land thus released is proposed to be included in “ Residential Zone " as shown on plan . 


» 


US 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


9 


EP - 9 


Sanctioned as 


C. T. S. No. 1260 , “ Existing Public Latrine " . 


proposed 


M - 15.- Existing Public Latrine ( P.L. ) shown at incorrect location in C. T. S. No. 1260 is deleted and included in " Residential Zone " . 


( 1 ) Existing Public Latrine ( P.L. ) shown on Plan is proposed to be deleted and land thus released is proposed to be included in " Residential Zone " . 


1 


M - 16.- Existing Public Latrine is proposed on C. T. S. No. 1260 as per Site conditions . 


( ii ) The location of Existing Public Latrine ( P.L. ) shown on plan is proposed to be corrected as per actual site conditions as shown on plan . 


10 


EP - 10 


Sanctioned as proposed 


C. T. S. No. 1234 - A “ Existing Public Latrine and 6.00 meter wide D. P. 
Road ” . 


M - 17.- Part area of " Existing Public Latrine and 6.00 meter wide D. P. Road " on land bearing C.T.S. No. 1234 - A is deleted and land thus released is included in " Residential Zone " as shown on plan . 


Part area of " Existing Public Latrine and 6.00 meter wide D. P. Road " on land bearing C.T.S. No. 1234 - A proposed to be deleted and land thus released is proposed to be included in " Residential Zone " as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


11 


EP - 11 


Site No. 20 " Park " . 


M - 21.- Site No. 20 " Park " is re designated as “ Parking " as 
shown on plan . 


» 


Site No. 20 “ Park ” is proposed to be re - designated as “ Parking " as shown on plan . 


Sanctioned as proposed 


12 


EP - 12 


Sanctioned as proposed 


» 


» 


Site No. 22 “ Municipal Staff Quarters and Shopping Centre and Site No. 23 " Shopping Centre 
and 
Community Hall ” . 


M - 22.- Site No. 22 “ Municipal Staff Quarters and Shopping Centre " and Site No. 23 " Shopping Centre and Community Hall " are amalgamated and re - designated as Site No. 22 “ Fire Brigade Staion , Staff Quarters , Shopping Centre and Kondwada " as shown on plan . 


Site No. 22 “ Municipal Staff Quarters and Shopping Centre " and Site No. 23 " Shopping Centre and Community Hall ” are proposed to be amalgamated and proposed to be re - designated as Site No. 22 " Fire Brigade Staion , Staff Quarters , Shopping Centre " as shown on plan . 


" 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13 


EP - 13 


Site No. 29 " Educational Amenity " . 


M - 27.- Site No. 29 " Educational Amenity ” is re - designated as “ Education Amenity and Public Housing " as shown on plan . 


Site No. 29 “ Educational Amenity ” is proposed to be re - designated as 
“ Public Housing ” . 


Sanctioned as proposed 


14 


EP - 14 


C. T. S. No. 173 , " Residential Zone " . 


Sanctioned as proposed 


M - 29.- Part area under C. T. S. No. 173 is deleted from " Residential Zone ' and included in Site No. 34 " Housing for 
Dishoused " as shown on plan . 


Part area under C. T. S. No. 173 is proposed to be deleted from " Residential Zone " and is proposed to be included in Site No. 34 " Housing for Dishoused " as shown on plan . 


15 


EP - 15 


Gat No. 10 and Gat No. 40 “ Residential Zone " . 


Sanctioned as proposed 


M - 38.- Part area of the land bearing Gat No. 40 is deleted from “ Residential Zone " and land 
thus 
released 
is 
proposed 
as New Site No. 60 " Fish and Mutton Market " as shown on plan . 


( i ) Part area of the land bearing Gat No. 10 is proposed to be deleted from " Residential Zone " and land thus released is proposed as New Site No. 60 " Fish and Mutton Market " as shown on plan . ( ii ) Land bearing Gat No. 40 is reinstated in " Residential Zone ” as per plan published under Section 26 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


16 


EP - 16 


Gat No. 70 and adjoining area “ Agriculture Zone " . 


Sanctioned as proposed 


M - 40. - The land bearing Gat No. 70 and adjoining area more specifically shown on plan is deleted from " Agriculture Zone " and land thus released is included in " Commercial Zone " as shown on plan . 


" 


The land bearing Gat No. 70 and adjoining area , except the area under authorized development of Resort , more specifically shown on plan is proposed to be deleted from “ Agriculture Zone " and land thus released is proposed as new reservation Site No. 62 " Sinhastha Parking " . The Appropriate authority for the said reservation shall be Trimbak Municipal Council . 


6 


2 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


17 


EP - 17 


Gat Nos . 79 , 81 , 82 , 85 and 96 ( Pt . ) " Residential Zone " 


Sanctioned as proposed 


M - 41. - The land bearing Gat Nos . 79 , 81 , 82 , 85 and 96 ( Pt . ) are deleted from " Residential Zone " and land thus released is included in “ Agriculture Zone ” as shown on plan . 


The land bearing Gat Nos . 79 , 81 , 82 , 85 and 96 ( Pt . ) are proposed to be deleted from " Residential Zone ' and land thus released are proposed to be shown as New Site No. 63 , " Sinhastha Parking " as shown on plan . The Appropriate authority for the said reservation shall be Trimbak Municipal Council . 


18 


EP - 18 


Site No. 41 " M.S.W.H.C. " 


Sanctioned as proposed 


M - 42.- Part area of land bearing Gat Nos . 149 and 150 is deleted from the Site No. 41 " Maharashtra State Warehouse Corporation " and land thus released is included in " Residential Zone " as shown on plan . 


Site No. 41 “ M.S.W.H.C. " is propsed to be deleted and the land thus released is proposed to be included in “ Agriculture Zone " as shown on plan . 


» 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


19 


EP - 19 


Gat No. 220 “ Agricultural Zone " 


Sanctioned as proposed 


M - 46.- Part area of Gat No. 220 is deleted from " Agricultural Zone " and land thus released is Proposed as Site No. 50 “ Burial Ground and Cremation Ground " 
as shown on plan . 


Part area of Gat No. 220 is proposed to be deleted from " Agricultural Zone " and land thus released is Proposed as Site No. 50 " Burial Ground and Cremation Ground " as shown on plan . 


20 


EP - 20 


Site No. 50 " Burial Ground " 


Sanctioned as proposed 


M - 49.- The Site No. 50 " Burial Ground " is deleted and land thus released is included in “ Agricultural Zone ” as shown on plan . 


Site No. 50 " Burial Ground " is proposed to be deleted and land thus released is proposed to be included in “ Agricultural Zone ” as shown on plan . 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


21 


EP - 21 


Site No. 51 


M - 50.- The Site No. 51 


Sanctioned as 


" Cremation 


" Cremation Ground ” is deleted 


proposed 


Site No. 51 " Cremation Ground " is proposed to be deleted and land thus released is included in " Agricultural 
Zone " as shown on plan . 


Ground " . 


and land thus released is included 


in " Agricultural Zone " as shown on plan . 


22 


EP - 22 


Sanctioned as 


proposed 


M - 51.– The land bearing Gat Nos . 135 ( Pt . ) , 140 ( Pt . ) , 141 , 142 and others more specifically shown on plan are deleted from " Residential Zone " and land thus 


( i ) The land bearing Gat Nos . 135 ( Pt . ) , and 136 ( Pt . ) are proposed to be merged with Site No. 46 " Sports Complex " . 


Site Nos . 135 ( Pt . ) , 136 ( Pt . ) , 140 ( Pt . ) , 141 , 142 , 148 ( Pt . ) , 149 ( Pt . ) , 150 ( Pt . ) , 
170 
( 
Pt 
. 
) 
, 
171 
( 
Pt 
. 
) 
, 172 ( Pt . ) , 173 ( Pt . ) , 174 , 175 ( Pt . ) , 176 , 177 ( Pt . ) , 178 ( Pt . ) , 194 ( Pt . ) , 196 ( Pt . ) , 198 ( Pt . ) , 199 ( Pt . ) , 
211 ( Pt . ) " Residential Zone " . 


( ii ) A New reservation of “ Parking " Site No. 64 for Sports Complex is proposed on part of land bearing Gat No. 136 ( Pt . ) , as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


released is included in " Agriculture Zone " as shown on plan . 


( iii ) Remaining lands are proposed to be included in “ Agriculture Zone " as 
shown 
on 
plan 
. 


23 


EP - 23 


Traffic island 


M - 52.- Traffic island shown on 


Traffic island shown on Gat No. 138 is 


Sanctioned as 


Gat No. 138 is deleted and 


proposed 


proposed to be deleted as shown on plan . 


alignment of road is modified as 
shown on 
plan . 


SCHEDULE -A- contd . 


ob 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24 


EP - 24 


18.00 m wide D. P. 


M - 53.- The width of 18.00 m 


Refuse to 


( ) The 18.00 m wide East - West D. P. Road between Gat No. 140 and 132 


Road 


wide East - West D. P. Road 


accord 


between Gat No. 140 and 132 


sanction . 


and North - South D. P. Road 


more specifically shown on plan is proposed to be deleted and land thus released is proposed to be included in “ Adjacent Zone " shown on North 


Proposal under Section 26 is 


between Gat No. 171 to 136 is 


reduced to 12.00 m . and land 


reinstated . 


thus released is included in 


side of this deleted road , as shown on 


plan . 


" Adjoining Zone " respectively and further this 12.00 meter road is 


to be aligned with all the connecting roads , as shown on plan . 


( ii ) The 18.00 m . wide North - South D. P. Road between Gat No. 171 to 136 more specifically shown on plan is proposed to be deleted and land thus released is proposed to be included in “ Adjacent Zone / reservation , on the East side of this deleted road , as shown on plan " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


25 


EP - 25 


Site No. 43 " Fish 


M - 54.- The Site No. 43 " Fish and 


Site No. 43 " Fish and Mutton Market " 


Sanctioned as 


and Mutton Market " 


proposed 


Mutton Market " is Re - designated as “ Shopping Complex and Parking " as shown on plan . 


is proposed to be Re - designated as " Shopping Complex and Parking " and the boundary of reservation is modified by deleting the area under authorized development permission on part of land bearing Gat No. 102 , as shown on plan . 


SCHEDULE -A- contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


26 


EP - 26 


Sanctioned as 


Gat No. 324 " Residential Zone " 


proposed 


M - 61.- Part area of the land bearing Gat No. 324 is deleted from " Residential Zone " and land thus released is included in " Agriculture Zone ” as shown on plan . 


The part area of the land bearing Gat No. 324 , on Western side is proposed to be deleted from " Residential Zone " and land thus released is proposed to be included in " Agriculture Zone " as 
shown on plan . 


" 


) 


27 


EP - 27 


" Agriculture Zone " 


Gat Nos . 328 , 325 ( Pt . ) , 326 , 322/2 
and 301 ( Pt . ) “ Agriculture Zone " 


Land bearing Gat Nos . 328 ( Pt . ) , 325 ( Pt . ) , 326 ( Pt . ) , 322/2 ( Pt . ) and 301 ( Pt . ) are proposed to be deleted from " Agriculture Zone " and are proposed to be included in " Residential Zone " as 
shown on plan . 


Sanctioned as proposed subject to following condition : The 
No - objection Certificate from Irrigation Department will 
be necessary 
while 
applying 
for building permission on 
the said lands , since said land is in proximity of percolation tank . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


28 


EP - 28 


" Sinhastha Zone " 


Gat No. 242 ( Pt . ) " Sinhastha Zone " 


Sanctioned as proposed 


Part area of the land bearing Gat No. 242 is proposed to be deleted from " Sinhastha Zone " and is proposed to be included in " Agriculture Zone " as 
shown on plan . 


bb 


SCHEDULE -A- contd . 


१२ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


29 


EP - 29 


“ Agriculture Zone " 


Gat No. 88 “ Agriculture Zone " 


Sanctioned as proposed 


The Part of the land bearing Gat No. 88 ( excluding the hilly area ) , is proposed to be deleted from " Agriculture Zone ” and is proposed to be included in " Industrial Zone " as 
shown on plan . 


30 


EP - 30 


" Residential Zone " 


Refuse to accord 


Gat Nos . 185 ( Pt . ) , 186 ( Pt . ) , 271/3 ( Pt . ) " Residential Zone " 


sanction 
. Proposal under Section 26 is 


" 


" 


reinstated . 


The land bearing Gat Nos . 185 ( Pt . ) , 186 ( Pt . ) , 271/3 ( Pt . ) more specifically shown on plan are proposed to be deleted from " Residential Zone " and is proposed to be shown as New Site No. 65 , “ Sinhastha Parking " as shown on plan , and Appropriate Authority for the reservation shall be Trimbak Municipal Council . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


31 


EP - 31 


" Sinhastha Zone " 


Sanctioned as 


Gat No. 186 ( Pt . ) , " Sinhastha Zone " 


proposed 


" 


( i ) The land bearing Gat No. 186 ( Pt . ) is proposed to be deleted from " Sinhastha Zone " and is proposed to be included in " Residential Zone " as 
shown on plan . 


32 


EP - 32 


- 


Sanctioned as 


Site Nos . 5 , 9 , 12 , 20 , 22 to 26 , 33 , 34 , 57 to 61 . 


proposed 


Trimbak Municipal Council is proposed to be shown as Appropriate Authority for Site Nos . 5 , 9 , 12 , 20 , 22 to 26 , 33 , 34 , 57 to 61 . 


SCHEDULE - A - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


33 


EP - 33 


Refuse to accord 


New rule after 1.7 is proposed to be added as follows : 


sanction . 


Chapter 10 of the Development Plan report at Serial No. 10.6 


1.8.- Green Belt Zone 


Following uses shall be permissible 


( i ) Agriculture 


( ii ) Tree plantation , Gardens , River front development , Landscaping , 
Recreational open space etc. 


( iii ) Development of pedestrian pathways , Jogging Track , Cycle Track , Boat Club , etc. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


( iv ) Swimming Pool , Club house , recreational facilities excluding 15 meter belt along river bank , 9.00 meter belt along Nala and subject to other provisions in these regulations . 


Provided that , if the owner / developer hands over the land earmarked as 


green belt to the planning Authority for above purposes free of cost and free from encumbrances , then FSI of such land shall be permissible to be utilized on the land remaining after handing over the land under green belt . 


93 


SCHEDULE - A - contd . 


86 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


34 


EP - 34 


Gat Nos . 253 , 


“ Agriculture Zone ” 


Sanctioned as 


357B , 316 


proposed 


The land bearing Gat Nos . 253 , 357B , 316 are proposed to be deleted from “ Agriculture Zone ” and land thus released is proposed to be included 


» 


“ Agriculture Zone " 


in " Residential Zone R - 1 " as shown on 


plan . 


Condition : - Topography of land shall be maintained and only G + 1 structure 


will be permissible . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA P. RAHANE , 


Desk Officer , 


Maharashtra Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
खालील प्राथमिक अधिसूचना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक भूसं / कक्ष / १० / ३ / कावि -३५ ९ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 


; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ ( अ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे 


. 


" 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) कलम ३ ( जी ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसंपादन / कक्ष / १० / ३ / कावि - एसआर / २ / २०२० , दिनांक 
१० जानेवारी २०२० अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , क्रमांक २ , नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , नाशिक यांस पदनिर्देशित केले 
आहे . 


, 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


सर्व्हे नंबर / 
सि.स.नं. 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव देवळाली 
संपादन क्षेत्र 

पोट हिश्श्यानुसार 

सर्व्हे नंबर 


संपादन क्षेत्र 


१ 


३ 


२ 
चौ . मी . 


४ 
चौ . मी . 


४८७.६० 


१८७ - अ / १ + १८७ - अ / २ / ३ / १ पै . 


४८७.६० 


१८७ - अ / १ + १८७ - अ / २ पै . 
( ( सि.स.नं. ६१२ ९ पै . ) 


१५४०.९ ० 


५०४.७० 


१८८८ - अ पै . 
( सि.स.नं. ६१३४ पै . ) 


४६३.४८ 


१८८ - अ / १ + ६ पै . 
१८८/७ पै . 
१८८ - अ / ८ + १३ - अ / १ पै . 
१८८ - अ / ८ + १३ - अ / १-३ पै . 


३५१.७२ 


२२१.०० 


१ ९ ३ पै . 


५७५.१६ 


१८.३२ 


( सि.स.नं. ६१२४ पै . ) 


१ ९ ३ / २० - ब पै . 
१ ९ ३ / १४ + १ + १६ + १७ 
१ ९ ३ / १ ९ / २ पै . 


४०३.८४ 
१५३.०० 


एकूण क्षेत्र 


२६०३.६६ 


२६०३.६६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


- 


प्रकल्पाचे नाव : उड्डाणपूल लगत सर्व्हिस रोड , 
प्रकल्प कामाचे वर्णन : उड्डाणपूल लगत सर्व्हिस रोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी . 
समाजाला होणारे लाभ : प्राथमिक मूलभूत सोयी - सुविधा उपलब्ध होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू नाही . 

अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 

) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : सदरचा मौजे देवळाली , तालुका - जिल्हा नाशिक येथील उड्डाणपूलालगत सर्व्हिस रोड 

, 
महानगरपालिका क्षेत्रात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : लागू नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील नाही . 
टीप .-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

गंगाथरण डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


: लागू 


नाशिक , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आणि , त्याअर्थी , उक्त जमीनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसान 
भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची 
आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ व भूमि संपादन , 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


जिल्हा जळगाव 


त्याअर्थी , शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि महाराष्ट्र 
अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यात यापुढे “ उक्त संपादन 
अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , 
जळगाव असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . 


- 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे पिंप्राळा / एसआर -३१३ / २०१ ९.- ज्याअर्थी , 
जळगाव महानगरपालिकेची मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना 
( यापुढे " उक्त सुधारित विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली ) शासनाने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५८८ / १ ९ ४ / सीआर - ९ ७ / नवि - ९ , दिनांक 
६ जानेवारी १ ९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ च्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये ( यात यापुढे “ उक्त 
महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) मंजर केली असून ती 
दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . 


उक्त जमिनींच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या 
कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम पार पाडण्याकरिता उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे . त्याचप्रमाणे 
उक्त जमिनींच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी , असे निर्देश 
देण्यात येत आहे . 


, 


आणि , ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( “ उक्त 
जमीन ” म्हणून संबोधिलेल्या ) उक्त जळगाव शहराच्या मंजूर विकास 
योजना ( वा.ह. ) मध्ये मौजे पिंप्राळा येथील जमिनीवर आरक्षण क्रमांक 
११६ , “ बगीचा ” ( भागशः ) साठी बाधित होत आहेत ( यात यापुढे “ उक्त 
सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून संबोधिलेला ) ; 


उक्त जमिनींचे नकाशे म . आयुक्त , जळगाव शहर महानगरपालिका 
यांचे कार्यालयात तसेच उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहण्यासाठी 


. 


उपलब्ध आहेत . 


आणि , ज्याअर्थी , जळगाव महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त 
महानगरपालिका " म्हणून संबोधलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या 
कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक 


अनुसूची - एक 


प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , गाव पिंप्राळा 


गट नंबर 


क्षेत्र 


" 


१ 


२ 


चौ . मी . 


आणि , ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांनी उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ , 
पोट - कलम ( १ ) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५ / 
५१०६ / युडी -७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या 
उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) व 
( ४ ) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना 


१२५ 


७२१५ 


सार्वजनिक प्रयोजन : मौजे पिंप्राळा येथील जमिनीवर आरक्षण 


क्रमांक ११६ “ बगीचा " ( भागश :) . 


अभिजीत राऊत , 


प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत . 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


आणि , ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी 
आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , जळगाव यांची खात्री झाली 
आहे . 


. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ९ ४२ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . सर्वसाधारण ठराव क्रमांक ९ , दिनांक १३ एप्रिल २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
७८/१/७८/२/२ , ७८/१/७८/२/३ , ७८/१/७८/२/४ चे शेती विभागात 


७८/१/७८/२/२ , ७८/१/७८/२/३ , ७८/१/७८/२/४ चे शेती विभागात 


समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ३४ आर , . 


समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ३४ आर क्षेत्र शेती विभागातून 


1 


वगळून “ रहिवास क्षेत्रात ” समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 


, 


वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी , 


2 


अध्यक्षा , 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २१ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


- 


BY PRESIDENT 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


1 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ९ ४२ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 9 , dated 13th April 2022 . 


1 


Annexure 


Proposed Modification 


Purpose as per Sanctioned 

Development Plan 


1 


2 


Land bearing S. Nos . 78/1/78/2/2 , 78/1/78/2/3 , 
78/1/78/2/4 included in " Agricultural Zone " Area 
2 H. 34 R. 


Land bearing S. Nos . 78/1/78/2/2 , 78/1/78/2/3 , 
78/1/78/2/4 Area 2 H. 34 R. are under " Agricultural 
Zone ” to be deleted and included in " Residential 
Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 , of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 here by 
published for inviting suggestions / objections from Citizens . Citizens are informed that if there any 
suggestions / objections then send their suggestions / objections in written to the President of 
Nandurbar Nagarparishad within one month from the publication of this Notification in Maharashtra 
Government Gazette . Suggestions / objections received after one month will not be considered . 


MRS . RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 21st April 2022 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंडे , काठ्या , बंदुका व 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही 

; 


मनाई आदेश 


वस्तू बरोबर नेणे : 


, 


( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्याचे 

चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 


क्रमांक कक्ष -१० / विशा / मनाई आदेश / ३८५७ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , 
नाशिक शहरात विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार 
संघटना , मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषण , आंदोलने , 
धार्मिक सण , यात्रा / जत्रा व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या तीव्र प्रतिक्रिया 
पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात उमटण्याची शक्यता असते . 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्च घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा 
आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा 
जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे ; 


( १ ) दिनांक १ मे २०२२ रोजी १ मे महाराष्ट्र दिन 


, 


( २ ) दिनांक ३ मे २०२२ रोजी रमजान ईद व अक्षयतृतीया 


( ३ ) तसेच नाशिक शहरातील पारंपारिक सण , उत्सव , यात्रा 


, 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवथा धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे ; 


वरील सर्व कार्यक्रम व आंदोलनाचे पार्श्वभूमीवर कायदा व 
सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक 
१३ मे २०२२ 

रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चा अंमल जारी 
करण्यात येत आहे . 


सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमून महाआरती करणे , वाहनांवर 
झेंडे लावून शहरात फिरणे , पेढे वाटणे , फटाके वाजविणे , घंटानाद 
करणे , धार्मिक तेढ निर्माण करणारी शेरेबाजी करणे . 


, 


, 


" 


१ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस कायदा सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३ ) या पोटकलमात निर्देशित केलेल्या 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , नाशिक शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नाशिक शहर पोलीस 

, 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


वरील पूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


. 


नाशिक शहर 


, 


, 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेत यात्रा , सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही .. 


सदर आदेशाचे जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


त्याअर्थी , मी , जयंत नाईकनवरे , पोलीस 

आयुक्त , 
उपद्घातातील अ . नं . १ च्या अनुषंगाने मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , 
नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे 
००.०१ वाजेपासून ते दिनांक 
१३ 

मे 

२०२२ 
१५ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई आदेश करीत आहे . 


रोजीचे २४.०० 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


२४.०० वाजेपर्यंत 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


( अ ) कोणतेही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 


जयंत नाईकनवरे , 
पोलीस आयुक्त , नाशिक . 


नाशिक शहर , २८ एप्रिल २०२२ . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व 
तयार करणे ; 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


अपर पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस 

अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३६ चे 
मनाई आदेश . 


चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पुढीलप्रमाणे 
आदेश करीत आहे . 


2 


आदेश 


दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ 
मे २०२२ 

चे 

२४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३६ मधील पोट 
कलम ' अ ' ते ' फ ' प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश 
आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील : --- 


क्रमांक जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश / १७ ९ २ / २०२२. 
ज्याअर्थी , नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३ मे २०२२ रोजी रमजान ईद , 
अक्षय तृतीया व महात्मा बसवेश्वर जयंती आणि दिनांक १४ मे २०२२ 
रोजी बुद्ध पौर्णिमा असे सण - उत्सव सर्वत्र साजरे करण्यात येणार 
आहेत . 


, 


( अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे , त्यांची वर्तणूक 

किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 
( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये , असे मार्ग व अशा वेळा विहित 
करणे : 


दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी पासून मुस्लिम बांधवांचा रमजान 
महिना सुरू असून एक महिन्याच्या कालावधीत मुस्लिम बांधव पारंपरिक 
पद्धतीने उपवास ( रोजे ) पाळतात . त्याची सांगता 

म्हणून दिनांक 

३ 
मे २०२२ रोजी ( चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस पुढे - मागे ) रमजान ईद 
( ईद - उल - फित्र ) हा सण साजरा करण्यात येणार आहे . मुस्लिम 
बांधव रमजान ईदचे दिवशी मोठ्या संख्येने मशिद व इदगाह येथे 
नमाज पठण करतात . नमाज पठण झालेवर मुस्लिम बांधव एकमेकांना 
आलिंगन देऊन रमजान ईदच्या शुभेच्छा व्यक्त करतात . तसेच तरुण 
मुस्लिम बांधव सिनेमागृहात जाऊन चित्रपट पहातात किंवा इतर 
मनोरंजन कार्यक्रमाचे ठिकाणी जाऊन रमजान ईदचा सण उत्साहाने 
साजरा करतात . तसेच त्याच दिवशी हिंदू बांधवांचा अक्षय्य तृतीया 
महत्त्वाचा सण देखील साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच लिंगायत 
समाजाचे महात्मा बसवेश्वर महाराजांची जयंती साजरी करण्यात 
येणार आहे . 


( क ) सर्व मिरवणुकींच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजाअर्चेच्या सर्व 

जागेच्या आसपास पूजाअर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा , जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न 
देण्यासाठी निर्देश देणे ; 


> 


( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , 
कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , 
जत्रा , देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था 
राखणेकामी निर्देश देणे 

; 


( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी 
गाण्याचे किंवा ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि 
शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत निर्देश देणे ; 


नुकतेच मनसे प्रमुख श्री . राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे 
दिनांक ३ मे २०२२ पावेतो हटवावे अन्यथा मशिदीसमोर हनुमान 
चालिसा वाजविण्यात येईल असे आवाहन केल्याने काही ठिकाणी 
मनसे व हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सदर दिवशी हनुमान चालिसा 
पठण व आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे 
हिंदु - मुस्लिम दोन्ही समाजात दरी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . नंदुरबार जिल्ह्यात गत काळात घडलेल्या दंगलींच्या घटना 
पाहता , आगामी रमजान ईद सणाचे वेळी सार्वजनिक शांतता आणि 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम रहाणे गरजेचे आहे . 

नंदुरबार जिल्ह्यात रमजान ईद , अक्षय तृतीया व महात्मा बसवेश्वर 
जयंती अशा महत्त्वाच्या सण- उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या कार्यक्रमाचे 
वेळी समाजकंटकांकडून कोणत्याही कारणांवरून अनुचित प्रकार 
घडवून आणून जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग 
करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी 
निर्देश देणे ; 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस अधिनियम , २०१२ चा 

क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ आणि 
४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले 

व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा 
आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका , 


त्याअर्थी , नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , 
सुव्यवस्था व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , विजय पवार , प्रभारी 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ 


, 


, 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील नमूद अ . क्र . २ अन्वये फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) चे मनाई आदेश या 
कार्यालयाचे स्तरावरून जारी करणेबाबत कळविले आहे . 


जाहीर सभा , मोर्चे , निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले 
पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 
किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ , जागा , आरास , मिरवणुकीचा 
मार्ग , त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा , आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 
आयोजित करू नये . तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशाचे पालन करावे . 


आणि ज्याअर्थी , शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिक 
व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात 
झेरॉक्स / फॅक्स मशीन , पेजर , लॅपटॉप , एस.टी.डी. बुथ , मोबाईल 
फोनच्या वापरावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याबाबत माझी खात्री 
झाल्याने व उक्त अधिनियमाच्या कलम १४४ ( २ ) नुसार जिच्याविरुद्ध 
आदेश काढणेत येत असेल अशा व्यक्तीवर योग्य अवधित नोटिस 
बजाविणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात या कलमाखालील 
आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे . 


सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ मे 
२०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो 

लागू 
सदरहू 

आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही . 


राहील . 


सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
२०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त 
नाव बदल ) चे कलम १३४ प्रमाणे अपराध होईल . 


, 


त्याअर्थी , मी , प्रमोद भामरे , उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय 
दंडाधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ( २ ) नुसार मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , 
शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिक व माध्यमिक 
शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सर्व केंद्रांवर खालीलप्रमाणे मनाई आदेश 
पारित करीत आहे . 


हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ ९ एप्रिल 
२०२२ रोजी दिला आहे . 


विजय पवार , 


४ 


अपर पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


दिनांक ४ मार्च २०२२ ते दिनांक ७ एप्रिल २०२२ रोजी पावेतो 
( ज्या दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता ) दररोज सकाळी ८.०० 
वाजेपासून ते १८.३० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर अंतरापर्यंत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये मनाई 
आदेश जारी करण्यात येत आहे . तसेच सदर कालावधी दरम्यान 
२०० मीटरचे परिसरात झेरॉक्स / फॅक्स मशीन , पेजर , एस.टी.डी. 
बुथ लॅपटॉप , मोबाईल फोनचे वापर करणेस या आदेशाद्वारे प्रतिबंध 
करणेत येत आहे . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- १. अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / परीक्षा / १४४ ( २ ) / आदेश / ८०२ / २०२२ , दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०२२ . 


२. अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांचेकडील आदेश क्रमांक 

ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -६ ९ ३ / २०२२ , दिनांक २ मार्च 


उपरोक्त आदेशान्वये दिनांक ४ मार्च २०२२ ते दिनांक 
७ 

एप्रिल 
२०२२ या कालावधीत शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च 
माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर परिसरात 
सकाळी ८.०० वाजेपासून ते सायंकाळी १८.३० वाजेपावेतो फक्त 
परीक्षेचे दिवशी लागू राहतील . 


२०२२ . 


३. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीने व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


क्रमांक कक्ष -२ / फौजदारी / कावि -३६८ / २०२२.- ज्याअर्थी , 
उपोद्घातातील नमूद अ . क्र . १ अन्वये धुळे जिल्ह्यात दिनांक ४ मार्च 
२०२२ 

ते ७ एप्रिल २०२२ पावेतो उच्च माध्यमिक परीक्षा ( १२ वी ) 
व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( १० वी ) च्या परीक्षा घेण्यात येणार 
आहेत . ( ज्या दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता ) दररोज 
सकाळी ८.०० वाजेपासून ते १८.३० वाजेपावेतो फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) चे मनाई आदेश जारी करणेस 
मा . जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांना विनंती केलेली आहे . 


प्रमोद भामरे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर . 


, 


शिरपूर , ३ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


- 


Order 


BY DISTRICT JUDGE - 1 
AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 6681 / 2021.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day on 18th December 2021 suffixed 
Sunday falling on 19th December 2021 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri . S. R. Nikam , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


No. EST / Leave / 6684 / 2021.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 14th December 
2021 to 18th December 2021 suffixed Sunday 
falling on 19th December 2021 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Smt . 
S. R. Bandal , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Dindori . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. D. Joshi , 4th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
17th December 2021 after office hours to 19th 
December 2021 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. N. Gowarikar , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 14th 
December 2021 after office hours to 18th 
December 2021 before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 27th December 2021 . 


Order 


Nashik , 27th December 2021 . 


No. EST / Leave / 6682 / 2021.- Ex post facto 
Earned Leave for one ( 1 ) day on 21st December 
2021 is hereby granted to Shri . S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


No. EST / Leave / 47 / 2022.- Half pay Leave for 
nine ( 9 ) days with effect from 30th December 
2021 to 7th January 2022 suffixed 2nd Saturday 
and Sunday falling on 8th January 2022 and 9th 
January 2022 is hereby granted to Shri . S. S. 
Jahagirdar , Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . N. A. Ingley , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Chandwad on 21st December 2021 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Nashik , 27th December 2021 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


is hereby granted to Shri . M. D. Joshi , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . Y. D. Boravke , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 

, 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 30th 
December 2021 after office hours to 7th January 
2022 before office hours . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 3rd January 2022 . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
7th January 2022 after office hours to 10th 
January 2022 before office horus . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 


ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


Nashik , 5th January 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 46 / 2022.- Ex post facto Earned 
Leave for two ( 2 ) days from 27th December 
2021 to 28th December 2021 prefixed holiday 
and Sunday falling on 25th December 2021 to 
26th December 2021 is hereby granted to Smt . 
P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


No. EST / Leave / 321 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 13th January 2022 to 15th 
January 2022 suffixed Sunday falling on 16th 
January 2022 is hereby granted to Smt . R. N. 
Khan , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Igatpuri . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nikam , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik with effect from 27th 
December 2021 after office hours to 28th 
December 2021 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. P. Giri , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri with effect from 13th January 
2022 after office hours to 15th January 2022 
before office hours . 


Nashik , 3rd January 2022 . 


Order 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


No. EST / Leave / 129 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 5th January 2022 to 7th 
January 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday 
falling on 8th January 2022 to 9th January 2022 


Nashik , 13th January 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


" 


वरीलप्रमाणे दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . आर . शेंडगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक 
जी . कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २८ जानेवारी २०२२ . 


, 


, 


, 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २२२ / सन २०२२.- श्री . एस . डी . 
हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , तळोदा यांना दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . हरगुडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
विश्वास पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २८ जानेवारी २०२२ . 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २४८ / सन २०२२.- श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . एम . वैद्य , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सतिष तुकारामजी मलिये , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १ फेब्रुवारी २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २२३ / सन २०२२.- श्री . दिपक जी . 
कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ 
जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
आणि दिनांक २७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


" 


, 


, 


. 


दिनांक २२ 


, 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 

[ 

सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 
, 

ऑक्टोबर 
२०१० . 

न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
( २ ) श्री . ए . एस . देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , आलेला आहे . 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
यांचा जा.क्र . ७६/२०२२ , दिनांक १७ जानेवारी २०२२ 

खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रोजीचा अर्ज . 

रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
आदेश 

धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 

तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
क्रमांक आस्था / ५८७ / सन २०२२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , १८ जानेवारी २०२२ . 
श्री . ए . एस . देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांना संदर्भिय 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा 

आदेश 
दिनांक १ जानेवारी २०२२ ते ३० जानेवारी २०२२ फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 

क्रमांक बी -१ / ५४१ / सन २०२२.- श्री . विजय भिमराव शितोळे , 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 

शिरपूर यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २३ जानेवारी 
करण्यात येत आहे . 

२०२२ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर 
सदर आदेशाची नोंद श्री . ए . एस . देशमुख , २ रे सहदिवाणी मंजुरी देण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विजय भिमराव शितोळे यांना 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
अभय वाघवसे , वर्ग , शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 

विजय भिमराव शितोळे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 

वर्ग , शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
नाशिक , २४ जानेवारी २०२२ . 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . विजय भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे पदाचा देखील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला होता . 


क्रमांक बी -१ / ३५७ / सन २०२२.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 

. 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 
तसेच उपरोक्त रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस 
याद्वारे मंजुरी देण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 


" 


" 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विजय 
भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 

हे 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २४ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -१ / ६७४ / सन २०२२.- श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक २१ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांच्या 
उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांना 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छिद्र गौरगोंड , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 

श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष 
हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २ फेब्रुवारी २०२२ . 


" 


श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पवन हरीविजय बनसोड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांनी 
रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री , वैभव 
वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


, 


धुळे , २ फेब्रुवारी २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ६ ९ ४ / सन २०२२.- श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीपावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 

श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


, 


क्रमांक बी -१ / ६७५ / सन २०२२.- श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २८ 
जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजीपावेतो अशा 
एकूण २ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ३० 
जानेवारी २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांचे 
वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


- 


श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ६ ९ ५ / सन २०२२.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांचे वरीलप्रमाणे 
परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


, 


, 


, 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
आर . एन . गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

तसेच श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांचेकडेस असलेला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांचा प्रशासकीय कार्यभार दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ 
च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री . ए . एस . भागवत , प्रभारी जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे कर्तव्यावर 
हजर होईपावेतो श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर 
नमूद 

केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

सतिष तुकारामजी मलिये , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , ५ फेब्रुवारी २०२२ . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


- 


" 


, 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू 

होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


No. EST / Leave / 581 / 2022.- Earned Leave for 
seven ( 7 ) days from 27th January 2022 to 2nd 
February 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . D. S. 
Zanvar , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. V. Hingne , 3rd Joint 


> 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २६८ / सन २०२२.- श्री . एस . टी . 
मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 26th 
January 2022 after flag hosting to 3rd February 
2022 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. U. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 19th 
January 2022 with Shri . D. S. Zanvar , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 17th 
January 2022 to 18th January 2022 . 


Nashik , 21st January 2022 . 


Order 


Nashik , 21st January 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 582 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days from 24th January 2022 to 27th 
January 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 22nd January 2022 and 23rd January 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Shri . U. L. Pathak , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


No. EST / Leave / 584 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 19th January 
2022 to 21st January 2022 suffixed 4th Saturday 
and Sunday falling on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 is hereby granted to Smt . R. 
M. Shinde , District Judge - 11 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. K. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect 
from 21st January 2022 after office hours to 
28th January 2022 before office hours . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. N. Bhalerao , District 
Judge - 10 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 19th January 2022 after office 
hours to 24th January 2022 before office hours . 


Nashik , 21st January 2022 . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


1 


Order 


Nashik , 21st January 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 583 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
17th January 2022 to 19th January 2022 prefixed 
Sunday falling on 16th January 2022 is hereby 
granted to Smt . V. L. Bhosale , Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


No. EST / Leave / 586 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for two ( 2 ) days with 
effect from 16th January 2022 to 17th January 
2022 prefixed Earned Leave from 13th January 
2022 to 15th January 2022 is hereby granted to 
Shri . S. S. Jahagirdar , Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . Y. D. Boravke , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 16th 
January 2022 to 17th January 2022 . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandule , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
14th January 2022 to 15th January 2022 . 


1 


Nashik , 21st January 2022 . 


Nashik , 24th January 2022 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 587 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 19th January 
2022 to 21st January 2022 suffixed 4th Saturday 
and Sunday falling on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . S. R. 
Nimse , 4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


No. EST / Leave / 589 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for three ( 3 ) days with effect from 
17th January 2022 to 19th January 2022 prefixed 
Sunday falling on 16th January 2022 is hereby 
granted to Shri . S. B. Bahalkar , District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Malegaon . 


1 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. L. Pathak , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
18th January 2022 after office hours to 24th 
January 2022 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Gandhi , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 17th January 2022 to 
19th January 2022 . 


Nashik , 24th January 2022 . 


Nashik , 21st January 2022 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 590 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for six ( 6 ) days with effect 
from 14th January 2022 to 19th January 2022 is 
hereby granted to Smt . S. N. Shetty , Civil Judge , 
Senior Division , Malegaon . 


No. EST / Leave / 588 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 14th January 2022 to 15th January 2022 
suffixed Sunday falling on 16th January 2022 is 
hereby granted to Shri . S. R. Nimse , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


३१ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. P. Bhavsar , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
14th January 2022 to 19th January 2022 . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. M. Gadiya , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 24th 
January 2022 to 29th January 2022 . 


Nashik , 24th January 2022 . 


ABHAY S. WAGHWASE , 


Order 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 27th January 2022 . 


No. EST / Leave / 591 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for five ( 5 ) days with effect from 
17th January 2022 to 21st January 2022 prefixed 
Sunday falling on 16th January 2022 is hereby 
granted to Shri . V. S. Hingne , District Judge - 9 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 


BY I / C . PRINCIPAL DISTRICT AND 


SESSIONS JUDGE 


Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. M. Shinde , District 
Judge - 11 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 17th January 2022 and with 
Smt . S. N. Bhalerao , District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , Nashik with effect 
from 18th January 2022 to 21st January 2022 . 


No. EST / Leave / 301 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
10th January 2022 to 12th January 2022 prefixed 
2nd Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 is hereby granted to 
Shri . S. B. Bahalkar , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


Nashik , 21st January 2022 . 


above Judicial Officer would have continued to 


officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Order 


No. EST / Leave / 657 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 24th January 2022 
to 29th January 2022 prefixed 2nd Saturday and 
Sunday falling on 22nd January 2022 and 23rd 
January 2022 suffixed Sunday falling on 30th 
January 2022 is hereby granted to Smt . P. V. 
Hingne , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Gandhi , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 10th January 2022 to 
12th January 2022 . 


MRIDULA V. BHATIA , 
1 / c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Nashik , 13th January 2022 . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


1 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
19th January 2022 to 20th January 2022 . 


Order 


Nashik , 24th January 2022 . 


Order 


NO . EST / Leave / 576 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days from 24th January 2022 to 29th 
January 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 22nd January 2022 and 23rd January 
2022 suffixed Sunday falling on 30th January 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


No. EST / Leave / 580 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for six ( 6 ) days with 
effect from 20th January 2022 to 25th January 
2022 prefixed Earned Leave from 17th January 
2022 to 19th January 2022 Sunday falling on 
16th January 2022 is hereby granted to Shri . S. 
R. Nikam , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 21 st 
January 2022 after office hours to 30th January 
2022 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
20th January 2022 to 25th January 2022 . 


Nashik , 21st January 2022 . 


Nashik , 24th January 2022 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 579 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days from 19th 
January 2022 to 20th January 2022 is hereby 
granted to Smt . P. A. Rajput , 7th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


No. EST / Leave / 644 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days from 20th 
January 2022 to 21st January 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 22nd January 
2022 and 23rd January 2022 is hereby granted 
to Shri . M. D. Joshi , 3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


33 


- 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
20th January 2022 to 21st January 2022 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Nashik , 28th January 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 645 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for twelve ( 12 ) days from 10th 
January 2022 to 21st January 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 prefixed 4th Saturday 
and Sunday falling on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 is hereby granted to Shri . G. 
A. Ghule , Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad Railways . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Walke , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad on 21st January 2022 
and 24th January 2022 with Shri . S. W. Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad on 22nd January 2022 with Smt . P. N. 
Gosavi , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad on 23rd 
January 2022 . 


Nashik , 28th January 2022 . 


Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


No. EST / Leave / 696 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for five ( 5 ) days with effect 
from 11th November 2021 to 15th November 
2021 is hereby granted to Smt . S. R. Bandal , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori . 


} 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. A. Lomte , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 10th 
January 2022 to 18th January 2022 with Shri . S. 
G. Dubale , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon with 
effect from 19th January 2022 to 21st January 
2022 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Nashik , 28th January 2022 . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. N. Gowarikar , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 11th 
November 2021 to 15th November 2021 . 


Order 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


No. EST / Leave / 663 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for four ( 4 ) days from 21st 
January 2022 to 24th January 2022 is hereby 
granted to Shri . P. K. Kapade , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Nashik , 29th January 2022 . 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L. & M.L./1191/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 


Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . M. V. Kurtadikart , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 24th January 
2022 to 25th January 2022 prefixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 with permission 
to leave Headquarter from 21st 
January 2022 after office hours to 
25th January 2022 before office 
hours . 


Smt . M. V. Deshpande , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 13th January 
2022 to 21st January 2022 suffixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 . 


Smt . P. N. Rao , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


3 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Medical Leave from 13th January 2022 
to 21st January 2022 suffixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


4 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Medical Leave from 13th January 2022 
to 15th January 2022 suffixing 
holidays on 16th January 2022 . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


5 


Medical Leave from 14th January 2022 
to 15th January 2022 . 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Medical Leave from 24th January 2022 
to 28th January 2022 . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


6 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Earned Leave from 24th January 
2022 to 29th January 2022 suffixing 
holidays on 30th January 2022 with 
permission to leave headquarter from 
24th January 2022 to 31st January 
2022 before office hours . 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


7 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Medical Leave from 13th January 2022 
to 15th January 2022 suffixing 
holidays on 16th January 2022 . 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


- 


8 


Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa 


Earned Leave from 27th January 
2022 to 29th January 2022 prefixing 
holidays on 26th January 2022 and 
suffixing holiday on 30th January 2022 
with permission to leave headquarter 
from 25th January 2022 after office 
hours to 31st January 2022 before 
office hours . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


9 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Medical Leave from 12th January 2022 
to 15th January 2022 suffixing 
holidays on 16th January 2022 . 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


10 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 19th January 
2022 to 21st January 2022 suffixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th 
January 2022 after office hours to 
24th January 2022 before office 
hours . 


} 


Judicial Charge 
Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 
Administrative Charge 
Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar , 1st February 2022 . 

Ahmednagar . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L. & M.L./2132/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Nature and Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Medical Leave from 26th January 2022 
to 31st January 2022 . 


Smt . P. N. Rao , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


३६ 


ş 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


2 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Medical Leave from 24th January 2022 
to 1st February 2022 prefixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


3 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th February 
2022 to 16th January 2022 prefixing 
holidays on 12th February 2022 and 
13th February 2022 with permission 
to leave headquarter from 11th 
February 2022 after office hours to 
17th February 2022 before office 
hours . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


4 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 14th February 
2022 to 18th February 2022 prefixing 
holidays on 12th February 2022 and 
13th February 2022 and suffixing 
holidays on 19th February 2022 and 
20th February 2022 with permission 
to leave headquarter from 12th 
February 2022 after meditation 
programme to 21st February 2022 
before office hours . 


12th February 2022 
after meditation 
programme to 
14th February 2022 
before office hours 
Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa 
14th February 2022 
before office hours to 
21st February 2022 
before offfice hours 
Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


5 


Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Earned Leave from 8th February 
2022 to 11th February 2022 prefixing 
holidays on 6th February 2022 and 
7th February 2022 and suffixing 
holidays on 12th February 2022 and 
13th February 2022 with permission 
to leave headquarter from 5th 
February 2022 after office hours to 
14th February 2022 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 15th February 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


३७ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./1194/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 19th January 
2022 to 21st January 2022 suffixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave from 24th January 2022 
to 27th January 2022 prefixing 
holidays on 22nd January 2022 and 
23rd January 2022 . 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Medical Leave from 13th January 2022 
to 18th January 2022 . 


1 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


4 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda 


Earned Leave from 27th January 
2022 to 29th January 2022 suffixing 
holidays on 30th January 2022 with 
permission to leave Headquarter from 
26th Januray 2022 after flag hosting 
to 31st Janaury 2022 before office 
hours . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


5 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Earned Leave from 10th January 
2022 to 12th January 2022 prefixing 
holidays on 8th January 2022 and 9th 
Januray 2022 with permission to 
leave Headquarter from 7th Januray 
2022 after office hours to 13th Janaury 
2022 before office hours . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


6 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 


Medical Leave Ex post facto from 
14th January 2022 to 19th January 
2022 . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 


Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Magistrate , Sangamner . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


7 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


Medical Leave from 13th January 
2022 to 17th January 2022 . 


Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Kopargaon . 


8 


Smt . S. D. Soni , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Newasa . 


Earned Leave from 19th January 
2022 to 21st January 2022 suffixing 
holidays on 22nd January 2022 to 
23rd Januray 2022 with permission 
to leave Headquarter from 18th 
Januray 2022 after office hours . to 
24th Janaury 2022 before office 
hours . 


Smt . B. K. Patil , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Newasa . 


9 


Medical Leave Ex post facto from 11th 
January 2022 to 17th January 2022 . 


Smt . S. D. Javalgekar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Smt . N. S. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


10 


Smt . N , K , Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class 
Ahmednagar . 


Medical Leave Ex post facto from 
10th January 2022 to 21st January 
2022 suffixing holidays on 22nd 
January 2022 and 23rd January 2022 . 


10th January 2022 to 
18th January 2022 
Smt . N. S. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar 


19th January 2022 to 
23rd January 2022 
Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


11 


Smt . N. S. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar 


Earned Leave Ex post facto from 19th 
January 2022 to 21st January 2022 
suffixing holidays on 22nd January 
2022 to 23rd Januray 2022 . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


12 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Medical Leave Ex post facto from 
17th January 2022 to 21st January 
2022 suffixing holidays on 22nd 
January 2022 and 23rd January 2022 
with permission to leave Headquarter 
from 22nd January 2022 to 23rd 
January 2022 


Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 


३ ९ 


13 


Earned Leave from 18th January 
2022 to 25th January 2022 . 


Smt . Sarita 
Vishwambharan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahata . 


Smt . D. A. Doiphode ,, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


Earned Leave from 28th January 
2022 to 29th January 2022 . 


Smt . D. A. Doiphode ,, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 1st February 2022 . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २२८ / सन २०२२.- श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार खालीलप्रमाणे 
न्यायिक अधिकारी यांनी सांभाळला होता . 


अ . क्र . 


कार्यभाराचा कालावधी 


कार्यभार सांभाळणाऱ्या न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 


१ 


२ 


३ 


१ दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चा न्यायिक कार्यभार 


: 


> 


श्री . आर . एस . तिवारी , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , सो l . 
नंदुरबार . 


२ दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चा प्रशासकीय कार्यभार 


श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा 


. 


, 


३ 


दिनांक २५ 


जानेवारी २०२२ ते दिनांक २७ जानेवारी 
२०२२ चा न्यायिक व प्रशासकीय कार्यभार . 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ / वैशाख २२ - २८ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सतिष तुकारामजी मलिये , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


, 


नंदुरबार , २ ९ जानेवारी २०२२ . 


. 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २३४ / सन २०२२.- श्री . ए . आर . कल्हापूरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ९ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . आर . कल्हापूरे यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


" 


वरीलप्रमाणे दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार खालीलप्रमाणे 
न्यायिक अधिकारी यांनी सांभाळला होता . 


अ . क्र . 


कार्यभाराचा कालावधी 


कार्यभार सांभाळणाऱ्या न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 


१ 


२ 


३ 


१ दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते दिनांक २३ जानेवारी 

२०२२ , दुपारी १२ वाजेपर्यंत . 


श्री . ए . आर , शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा . 


दिनांक २३ 


, 


" 


२ 

जानेवारी २०२२ दुपारी १२.०० वाजेनंतर ते 

श्रीमती डी . व्ही . डेढीया , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
दिनांक २६ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा . 
३ दिनांक २६ जानेवारी २०२२ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते श्री . ए . आर . शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . 
कल्हापूरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


1 


सतिष तुकारामजी मलिये , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३१ जानेवारी २०२२ . 
. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


